अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा 
अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेल्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांची 
३३ अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: दुवियो-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०८ फेब्रुवारी, २०२१. 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दि.२१/१२/२०१९. 
शासन निर्णय क्र.दुविआ-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९, दि.१७/०३/२०२० 
३) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब,दि.३०/६/२०२०. 
४) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दि.२७/११/२०२०. 

५) आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास यांचे पत्र क्र.आदुवि-१५(४)/अधिसंख्य पदे/६०८, दि.३०/१२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार कृषि व पदुम विभागाच्या विभागाच्या 
वरील संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील एकूण ४६ कर्मचाऱ्यांकरिता ११ 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२७/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अधिसंख्य पदावर सेवा 
वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदावरील सेवेस / नियुक्त्यांना अधिसंख्य पदावरील ११ 
महिन्यांचा कालावधी संपूष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यासगटाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन,त्यावर 
अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत मुदतवाढ देण्यास प्रशासकीय विभागांना मान्यता 
प्रदान करण्यात आळेली आहे. 
३. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय,मुंबई यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये असे कळविण्यात आले 
आहे की, संदर्भ ४ येथील नमूद शासन निर्णयान्वये, क्षेत्रीय कार्यालयांकरिता मान्यता देण्यात आलेल्या 
अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्यात आलेल्यापैकी ६ पदे सेवानिवृत्त व ७ पदे मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये 
स्थगिती दिलेली अशी एकूण १३ पदे वगळण्यात येऊन उर्वरित ३३ अधिसंख्य पदांना मुदतवाढीचे आदेशास 
मान्यता देण्यात यावी. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय यांचे संदर्भाधिन क्र.५ येथील पत्र लक्षात घेता 
सेवानिवृत्त व मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वगळावयाची एकूण १३ पदे वगळून उर्वरित ३३ अधिसंख्य 
पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


वाचा- १ 
२ 


शासन निर्णय :- 


शासन या निर्णयान्वये आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय यांच्या संदर्भाधिन क्र.५ येथील सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार एकूण ४६ अधिसंख्य पदांपैकी दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 
नियुक्‍त झालेल्या तथापि, त्या प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 


निर्णयाविरुध्द न्यायालयात दावा दाखल केलेल्या परंतू मा.न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या 
निर्णयास स्थगिती दिलेली आहे. अशी ७ पदे व सेवानिवृत्तीची ६ पदे अशनी एकूण १३ पदे वगळून सोबत 
जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रातील 33 अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देत आहे. 
२. गट "क" व गट "ड" या पदाचे नियुक्ती प्राधिकारी हे आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास हे असल्याने 
संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख पदावर वर्ग करण्याचे आदेश आयुक्‍्त,दुग्धव्यवसाय विकास 
कार्यालयाने तात्काळ निर्गमित करावेत. 
३. अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या विभागात कार्यरत आहेत 
त्या विभागाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा, आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. हा ara निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२७/११/२०२०च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०८१७२३२०६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
UJWAL 
BHALCHANDRA SALVI 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


न] 
v 


—O 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई.१८ 

महाव्यवस्थापक,बृहन्मूंबई दूध योजना,वरळी,मुंबई-१८ 

उप आयुक्त (प्रशासन) दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई.१८ 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी. नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपूर. 

सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 

संचालक,लेखा व कोषागारे,मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-४०००५१ 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११) उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ब) मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१२) सह सचिव,वित्त विभाग कार्यासन आपुक, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
) 
) 


A 


CC ww 


८८0 


Ss ~ 
:५_- व..> sae > Se lS ss else elses Ne 


wen 


१३) संबंधित कर्मचारी. (आयुक्‍त,दुग्धव्यवसाय विकास यांचे Ah) 
१४) निवड नस्ती, पदुम-९. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 


जात वधता प्रमाणपत्र सादर करुन शकलल्या, अन्य मागासवग जात वधता प्रमाणपत्र सादर वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या, अन्य मागासवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 


केलेल्या तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेले कर्मचारी 


“विवरणपत्र ” 
अ.क्र.  अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची | मूळ नियुक्तीचा मूळ सध्या कार्यरत असलेले पद सेवा निवृत्तीचा 
नावे दिनांक नियुक्तीचे पद दिनांक 
| 3 | २ ३ 1 ४ | दु ६ 
णि श्रीमती का.सु.कोळी ०४/०६/१९८२ लिपीक- अधिक्षक, बृमुंदूयो, वरळी (गट-क) ।३०/०४/२०२१ 
टंकलेखक 
२ श्री.डी. व्ही पवार २८/०६/१९८५ ।विजतंत्री सहाय्यक प्रभारक ३१/१२/२०२२ 
शा.दु.यो. भूम (गट-क) 
३ श्री.व्ही.एस.वाघ १२/१०/२०१८  लिपीक- लिपीक नि. टंकलेखक ३१/०८/२०४१ 
टंकलेखक जि.दु.वि.अ. जालना (गट-क) 
४ श्रीमती स्मि.रा.लळगोरी २२/०६/१९८२  लिपीक- लिपीक नि. टंकलेखक ३१/०५/२०२१ 
टंकळेखक प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबई (गट-क) 
4 adi. ou. ates ०३/०७/१९९० लिपीक- लिपीक नि. टंकलेखक २८/०२/२०२२ 
टंकळेखक प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबईब (गट-क) 
& श्री.बी.जी. कडलास्कर २४/०१/१९९२ वाहन चालक वाहन चालक प्रा.दु .वि. अ., पुणे ।३०/०४/२०२२ 
(गट-क) 
७ श्री.पी.एस.पितळे २६/०७/२०१२  लिपीक- लिपीक नि. टंकलेखक ३१/०१/२०४१ 
टंकलेखक प्रा.दु .वि. अ., पुणे (गट-क) 
८ श्री.एस.एस. वाशिलकर ।११/०७/१९९० भांडार लिपीक ।अधिक्षक ३१/०७/२०३० 
प्रा.दु .वि. अ., पुणे (गट-क) 
९ श्री.एस.बी. कोळी ०१/१२/१९८९ पहारेकरी प्रशितन यंत्रचालक ३०/०४/२०२६ 
प्रा.दु .वि. अ., पुणे. (गट-क) 
7 श्री. ए.के मोहरे ०४/०२/१२९१ कनिष्ठ दूग्धयंत्र । वरीष्ठ दुग्धयंत्र चालक बृहन्मुंबई | 39/04/2022 
[चालक दूध योजना (मंजूर 
आकृतीबंधानुसार अधिसंख्य पदावर 
कार्यरत) (गट-क) 
किं श्री.तंकर ना.राठोड ०१/०८/१९९१ कृषि सहाय्यक कृषी सहाय्यक प्रा.दु.वि.अ. नवी ।३१/०५/२०२४ 
मुंबई (गट-ड) 
१२ _श्री.प्रविण भा. राठोड ३०/०३/१९९८  पपहारेकरी पहारेकरी प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबई ३१/०५/२०३६ 
(गट-ड) 
१३ श्री.भिका ना.राठोड ०२/०४/१९९२ पहारेकरी पहारेकरी प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबई ।३१/०५/२०२४ 
(गट-ड) 
१४ श्री. एन.एस.डाखोरे २५/०७/१९९१ दुग्धशाळा परिचर दुग्धशाळा परीचर ३०/०१/२०२८ 
शा.दु.यो.परभणी (गट-ड) 
१५ श्री. ए.ए. पोटफोडे २०/०६/२०१९ दुग्धशाळा परिचर दुग्धशाळा परीचर ३१/१०/२०५८ 
शा.दु.यो.परभणी (गट-ड) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 


(गट-ड) 


१६  श्री.आर.व्ही.पिटले १८/१२/२००८ दुग्धशाळा परिचर | दुग्धशाळा परीचर शा.दु.यो. ३१/०१/२०४४ 
उदगीर (मंजूर आकृतीबंधा नुसार 
अधिसंख्य पदावर कार्यरत) 
(गट-ड) 
१७ श्री. एस.आर.काळे १८/१०/२०१२ मजदूर मजदूर शा.दु.यो. बीड (मंजूर ३१/०७/२०४२ 
आकृती बंधानुसार अधिसंख्य 
पदावर कार्यरत) (गट-ड) 
१८ _श्री.एस. आर.वारूंडे ०२/१२/१९९१ शिपाईनि शिपाई प्रा.दु .वि. अ., पुणे ३१/०७/२०२९ 
पहारेकरी (गट-ड) 
१९ श्री.बी.के.रांजणे ०१/०७/१९९५ पहारेकरी पहारेकरी प्रा.दु .वि. अ., पुणे ३१/०८/२०२८ 
(गट-ड) 
२०  श्री.ए.व्ही.माने २५/०३/१९८६ मजूर मजूर प्रा.दु .वि. अ., पुणे (गट-ड) ।३१/०५/२०२४ 
२१ श्री. एम.एस.कदम ०१/०३/१९९३ कनिष्ठ यंत्रचालक पहारेकरी प्रा.दु .वि. अ., पुणे | 39/04/2033 
(गट-ड) 
२२  श्री.एन.बी. मोरे ०१/०३/१९९३ कनिष्ठ यंत्रचालक मजूर प्रा.दु .वि. अ., पुणे (गट-ड) ३१/१२/२०२७ 
२३ श्री. पी.बी.मोदेकर ०१/०३/१९९३ कनिष्ठ यंत्रचालक | मजूर प्रा.दु .वि. अ., पुणे (गट-ड) | 39/09/2024 
२४ श्री. एस.एल.शिंदे २६/१०/१२९० दूधवाटपी कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, ३०/०६/२०३० 
प्रा.दु .वि. अ., पुणे (मंजूर 
आकृतीबंधानुसार अधिसंख्य पदावर 
कार्यरत) (गट-ड) 
२५ | ide aren भा.गभाले ०६/११/१९९१ कनिष्ठ दुग्धयंत्र । कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, २९/०२/२०३२ 
चालक बृहन्मुंबई दूध योजना (गट-ड) 
२६ श्री. बी.एच.कचरे ०१/०२/१९९१ मजदूर कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, ३१/१२/२०२५ 
बृहन्मुंबई दूध योजना (गट-ड) 
२७ श्री. देवानंद म.घरत ११/११/१९९९ कनिष्ठ दुग्धयंत्र कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, २९/०२/२०३२ 
चालक बृहन्मुंबई दूध योजना (गट-ड) 
२८ श्री. डी.एम. तांडेळ ०४/११/१२९१ दूध वाटपी कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, ३०/११/२०२२ 
बृहन्मुंबई दूध योजना (गट-ड) 
२९ श्री. एस.के तळपाडे  ।११/११/१९९१ मजदूर मदतनीस बृहन्मुंबई दूध योजना | 39/92/2024 
(गट-ड) 
३० _ श्री. एम.जे.तांडेल २३/०१/१९९० पहारेकरी पहारेकरी बृहन्मुंबई दूध योजना ३१/०५/२०२५ 
(गट-ड) 
३१ श्री. एस.आर.दांडेकर ।१४/१२/१९९२ पहारेकरी पहारेकरी बृहन्मुंबई दूध योजना ३१/०५/२०२७ 
(गट-ड) 
३२ _श्री.ए.बी.खाडीलकर ०१/०३/१९८२ प्रयोगशाळा परिचर| प्रयोगशाळा परिचर, शादूयो, ३०/०६/२०२१ 
चंद्रपूर (गट-ड) 
३३ _श्री.टी.एम.उमरेडकर ०१/०२/१९८३ पहारेकरी पहारेकरी, शादूयो, गोंदिया ३१/१०/२०२१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


